महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि संचालक 
संवर्गाची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२४/प्र.क्र.२२/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक २८ मार्च, २०२४ 
वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१, दि.२१/६/२०२१ 
२) शासन परिपत्रक, कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
क्र.आकृवि-२०२३/प्र.क्र.०९/१५-अ, दि.१७/०७/२०२३ 
३) वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी (आस्थापना-१) तथा प्रभारी कृषि सहसंचालक 
(आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एसएनआर/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२४/ 
कृ.सं./आस्था-१/२३१०, दि.१८/०१/२०२४ रोजीचा प्रस्ताव. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि संचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची स्थित अंतिम (दि.०१/०१/२०२२ ते 
दि.३१/१२/२०२२) ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. या विभागाच्या दि.३१/०५/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री.डि.एल.जाधव यांची 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सह संचालक संवर्गातुन कृषि संचालक संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती झाली आहे. 

३. यास्तव संदर्भ क्रव. येथील शासन अधिसूचनेतील नियम ५(१ मधील तरतूदीनुसार 
श्री.डि.एल.जाधव, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि संचालक यांचा समावेश करुन दि.०१/०१/२०२४ 
स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि संचालक संवर्गातील 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व प्रस्तुत 
ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना काही आक्षेप असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना १५ दिवसांच्या आत निवेदन सादर करावे. जर सदर कालावधीत आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, 
तर संबंधित अधिकाऱ्यांना काही आक्षेप नाही, असे समजण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त निवेदनांचा विचार 
करण्यात येणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विहीत मुद्दतीत हरकती प्राप्त झाल्यास सदर हरकती 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २०२४/प्र.क्र.२२/१५ अ 


/आक्षेप तपासून कृषि आयुक्तालयाने १५ दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह, अंतिम ज्येष्ठतासूचीचा 


परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२८१४५१३२३९०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


AM O | N | LA KA N ग H ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=36b6075 1d094e56d974e1a44ec234c475fb0de5b35a79c 


1cf69a588f212b260e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C 
S A KH A R KA R 28DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH 

SAKHARKAR 

Date: 2024.03.28 15:12:15 +05'30' 


सोबत :- परिशिष्ट-अ (अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक / सह संचालक (व्दारा - आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ, कृषि संचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 
१. संवर्गाचे नाव- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक 
2. वेतनश्रेणी- 58-२९: १३११००-२१६६०० 
३. दि. 09 जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. ०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


ज्येष्ठता विकायचे संबंधित पदावरील दिनांक दिनांक ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्ती 
अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक प्रवर्ग | प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनांक दिनांक 
दिनांक दिनांक 


नव Petter शैक्षणिक अर्हता शेरा 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
- कोली एम.एस.सी.(कृषि), अंतिम 
१] के.पी.मोते तदर्थ पदोन्नती ०१.०६.१९६७ ०७.०६.२०१७ ०७.०६.२०१७ | ३१.०५.२०२५ तोची याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
हे मी निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


एम.एस.सी. (कृषि) 
किटकडझास्त्र 


२ श्री. डी.एम. झेंडे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०५.१९६६ २३.११.२०२० | २३.११.२०२० | ३०.०४.२०२४ 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 


३ श्री. एस.के. नागरे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ २५.११.२०२० | २४.११.२०२० | ३१.०५.२०२४ एम.एस.सी. (कृषि) विस्तार |याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
8 श्री.व्ही. एस. पाटील तात्पुरती पदोन्नती ०२.०९.१९६६ खुला २४.११.२०२० २४.११.२०२० | ३०.०९.२०२४ |एम.एस.सी. (कृषि) याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


१४.०१.२०२२ १४.०१.२०२२ एम.एस.सी.(कृषि), 
३१.०५.२०२४ 
(मध्यान्होत्तर) (मध्यान्होत्तर) (वनस्पतीशास्त्र). 


५. श्री.डिएल.तांभाळे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
६ श्री. आर.जे.भोसले तात्पुरती पदोन्नती । ०४.०७.१९६६ ०१.०८.२०२२ | 09.02.2022] ३१.०७.२०२४ |बी.एस.सी (कृषि) याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


श्री.डि . एल.जाधव तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६५ खुला ३१.०५.२०२३ ३१.०५.२०२३ | 39.04.2023 एम.एस.सी. (कृषि) 


>a a 


